सन २०१८-१९ च्या टंचाई कालावधीत ग्रामीण 
तसेच नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई 
निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरील 
खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. (आर्थिक वर्ष २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १३१/पापु-१४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०५ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभाग क्रमांक: टंचाई २०१९/प्र.क्र. १३१/पापु-१४, 
दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अट क्रमांक of मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले होते. 


“सदर निधी सन २०१८-१९ या टंचाई काळावधीतील ( माहे ऑक्टोबर, २०१९ ते सप्टेंबर, 
२०१९) राबविलेल्या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर निधीमधून प्राथम्याने 
माहे मार्च, २०१९ पूर्वीची देयके पूर्णत: अदा करावीत. उर्वरित निधी ( कालावधीनिहाय पुढील 
कामांसाठी खर्ची टाकण्यात यावा). त्यानुसार उपलब्ध निधीचे विनियोजन करावे.” 


त्याऐवजी अट क्रमांक -०६ पुढीलप्रमाणे वाचावी. 


“ सदर निधी सन २०१८-१९ या टंचाई कालावधीतील ( माहे ऑक्टोबर, २०१८ ते सप्टेंबर, 
२०१९) राबविलेल्या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर निधीमधून प्राथम्याने 
माहे मार्च, २०१९ पूर्वीची देयके पूर्णत: अदा करावीत. उर्वरित निधी ( कालावधीनिहाय पुढील 
कामांसाठी खर्ची टाकण्यात यावा). त्यानुसार उपलब्ध निधीचे विनियोजन करावे ”. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१ /पापु-१४ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११०५१२२३२७४७२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


qo) 
99) 


92) 
93) 


१४) 


Digitally signed by Mahendra Babusing 
Mahendra ना 
DN: c=IN, o=Government of maharashtra, 
° ou=Water supply & Sanitation, 
B a b Uu S | n g postalCode=400032, st=Manipur, 
2.5.4.20=2a611aa6775332ae4fb220e8dd3 
ec11f80d6b95fec14b729156665cff860b06 


Hajari डा tree 
(महेंद्र हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि.), ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 

महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, 
बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, 
यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली. 

विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

जिल्हाधिकारी, ठाणे, रत्नागिरी, अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, बीड, परभणी, 
हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, 
वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, रत्नागिरी, अहमदनगर, पुणे, सातारा, 
औरंगाबाद, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, 
बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३१/पापु-१४ 


१५) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे, रत्नागिरी, 
अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, 
लातूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व 
गडचिरोली. 

१६) मुख्याधिकारी (सर्व) 

१७) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 

१८) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 
) 


१९) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२०) पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


